कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
सेवाजेष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०२२४/प्र.क्र.५१/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. २१ जून, २०२१ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक इएसटी/कार्यकारी/काउमनि/ता.से.जे.सु./१५४५/२०२४/ 
कक्ष-२ पुणे-१, दि.१५.०२.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 


कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील सर्व अधिकारी यांची दिनांक 


०१.०१.२०२४ या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर 


ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 


२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


विनंती करण्यात येते की, कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ या 


कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील सर्व 


अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/ प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे 


आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागविण्यात यावी. संबंधीत कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्याकडून 


आक्षेप/ त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या 


कार्यालयातील अभिळेखा नुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे पुढील एक महिन्याच्या 


कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/ त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद 


केलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती/ तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 


करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०२२४/प्र.क्र.५१/तुरुंग-१ 


३. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०४१६३४५५५३२९ असा आहे. हे 


परिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a08089dc010cecf37359d48237bde2fdabcef7 12865c526651 
57157cefbb8037, postalCode=400032, 


KATH AWATE seria INumber=9F40BA5D0001001ESD7FB08F1F09FA7254742312881 
F9048102F68CDOED7649F, cn=GANESH MOHAN KATHAWATE 
Date: 2024.03.04 16:44:31 +05'30' 
(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :१) अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 
/पश्चिम विभाग,पुणे/ पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य विभाग,औरंगाबाद, नाशिक विभाग, नाशिक 
यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत. 
३) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०२२४/प्र.क्र.५१/तुरुंग-१ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-०२२४/प्र.क्र.५१/तुरूंग-१ दिनांक ४ मार्च, २०२४ चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 
१. संवर्गाचे नाव : कारागृह उपमहानिरीक्षक 
२. वेतनश्रेणी : पीबी (३७४००-६७००० ग्रेड वेतन ८९००/-) एस - २९ (१३११००-२१६६००) 
3. दिनांक ०१ जानेवारी २०२४ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


अ.क्र. | नियम ३ (२) | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबंधित जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम 32) । जेष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता | शेरा 
(ब) नुसार नांव पदावरील (अ) नुसार दिनांक दिनांक 
जेष्ठता नियुक्तीचा संवर्गात 
क्रमांक मार्ग प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 
= यका २ ३ ४ षु नि ७ ८ ९ | ao | 
| i] श्रीमती स्वाती माधव | पदोन्नती ०४.०७.१९६७ | खुला ०९.०९.२०११ | ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ बी.ए., 
एम.एस.डब्ल्यु, 
साठे शं 
बी.एस.सी. 
२ २ श्री.योगेश दत्तात्रय  । पदोन्नती ०७.१२.१९६९ | खुला १०.१०.२०१६ | १०.१०.२०१६ | ३१.१२.२०२७ एम.ए. 
देसाई णि 
३ ३ श्री.उमाजी तोळाराम | पदोन्नती ०१.०६.१९६६ | वि.जा.(ओ) २९.०३.२०२३ | २९.०३.२०२३ | 39.04.2028 एम.ए. 
पवार णि 
मंजूर पदे :०५ 
भरलेली पदे : ०३ 
रिक्‍त पदे :०२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


